स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवातर्गत 
जागतिक वारसा दिनानिमित्त आयोजित 
करण्यात आलेल्या सांस्कृतिक 
कार्यक्रमाच्या खर्चास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वाअम-२०२३/प्र.क्र.१९१/सां.का.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा : १) शासन पत्र, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग संकीर्ण-८२२२/प्र.क्र.४१३/सां.का.४, 
दि.१७.०२.२०२३. 
२) संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहाळय संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.छा.शा./स्वा.अ. 
महोत्सव/२१३९, दिनांक २१.०८.२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांच्या अध्यक्षतेखाळील 
कोअर कमिटीची बैठक दि.०५.१२.२०२२ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक संपन्न झाली. यामध्ये 
पुरातत्व विभागासाठी एकूण रु.२२३.३६ कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कोअर 
कमिटीने संदर्भ क्र.१ येथील इतिवृत्तानुसार मान्यता दिली आहे. यामध्ये अ.क्र.५ (३) येथे “परिसंवाद 
आयोजन, छायाचित्रण प्रदर्शन, माहितीपट निर्मिती, पुरावस्तूंचे 3p प्रिंटिंग व स्कॅनिंग व 
डॉक्युमेंटेशन इ.” यासाठी रु.२३.३६ कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने 
संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाने संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये स्वातंत्र्याचा 
अमृत महोत्सवातर्गत जागतिक वारसा दिनानिमित्त महागामी गुरुकुल, देवगिरी संगीत प्रतिष्ठाण 
यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या रु.४,१७,३८८/- 
इतक्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
त्यानुसार सदर रकमेस प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
या शासन निर्णयान्वये स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवातर्गत जागतिक वारसा दिनानिमित्त 


महागामी गुरुकुल, देवगिरी संगीत प्रतिष्ठाण यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने आयोजित करण्यात 
आलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठीच्या रु.४,१७,३८८/- (रुपये चार लक्ष सतरा हजार Aa} 
AFIS मात्र) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र.झेडडी-०२, २२०५ कला व संस्कृती, १०२ कला व 
संस्कृती प्रचालन, (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव (१३) (०१) स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वाअम-२०२३/प्र.क्र.१९१/सां.का.३ 


कार्यक्रम (कार्यक्रम) (२२०५ ३७३३), ५०, इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या आर्थिक वर्षात 
मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


०४. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांना यासाठी नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास या संबंधिच्या 
देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


०५. हाझासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र -२०१३/ प्र.क्र.३०/ 2093/ विनियम, 
भाग २, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला उपविभाग 
तीन मधील अनुक्रमांक ४ मधील परिच्छेद क्र. २७(२) “अ” नुसार तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक 
क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०२२७१७१५२६२७२३ असा आहे. 
हा areal डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 
N A N A M A R T | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL DEPARTMENT, 
2.5.4.20=281d8ee0076aee3a052a490903193deadef9f7e2a1866202c0366 
6d244838270, postalCode=400032, st=M. 


RAUT पणा क हीर 
(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. उपसचिव (सां.का.३) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अवर सचिव (सां.का.४), पर्यटन व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
५. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. सहायक संचालक, पुरातत्व विभाग, नांदेड/छत्रपती संभाजीनगर. 
८. महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९. महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१०.महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११.महाळेखापाल-२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड/छत्रपती संभाजीनगर. 
१३.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवड नस्ती, सां.का.३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


